जनजागृती युवक मंडळ, होळी, जि.उस्मानाबाद 
संचलित महात्मा गांधी विद्यालय, होळी, 
ता.लोहारा, जि.उस्मानाबाद या शाळेचे 
हिप्परगाराव, ता.उमरगा, जि.उस्मानाबाद येथे 
स्थलांतराबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः ARIA ३३२०/प्र.क्र.४२९/एसएम-१ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२ 
दिनांक : २६ फेब्रुवारी, २०२१ 


वाचा : 
झालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, शासन निर्णय क्रमांक : माशास्थ २०१२/(५९/१२) माशि-२, 
दिनांक ३१ जुले, २०१३. 

संदर्भ : 
विभागीय शिक्षण उपसंचालक, लातूर विभाग, लातूर यांचे क्र.शिउस/ला/मावि-१/एमडीपी 
२०१९-२०/२०९६, दिनांक १८ मे, २०२० चे पत्र 


प्रस्तावना :- 

जनजागृती युवक मंडळ, होळी, ता.लोहारा, जि.उस्मानाबाद (अल्पसंख्यांक संस्था) संचलित 
महात्मा गांधी विद्यालय, होळी, ता.लोहारा, जि.उस्मानाबाद या मराठी माध्यमाच्या अंशात: अनुदानित 
माध्यमिक शाळेचे, हिप्परगाराव, ता.उमरगा, जि.उस्मानाबाद येथे स्थलांतर करण्याचा संदर्भाधीन 
पत्रान्वये प्राप्त झालेला प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन होता. 


शासन निर्णय :- 

उपरोक्त शाळेचे सध्याच्या अपुऱ्या इमारतीमधून परिपूर्ण इमारतीमध्ये स्थलांतर प्रस्तावित केले 
आहे. त्यामुळे सदर शाळेचे वर नमूद ठिकाणी स्थलांतर करण्यास सन २०१९-२० ची संच मान्यता करून 
घेण्याच्या अधीन राहून खालील अटी व शर्तीवर मान्यता देण्यात येत आहे. :- 
(१) स्थलांतरीत शाळेची किमान पटसंख्येची अट कोणत्याही कारणास्तव शिथिल केली जाणार नाही. 
तसेच सर्व विद्यार्थ्यांना स्थलांतराच्या ठिकाणी सामावून घेणे आव्यक राहील. 
(२) शासनाकडून झाळा, शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी, वेतन/वेतनेतर अनुदान, विद्यार्थी इ.संदर्भात 
वेळोवेळी विहित करण्यात येणारे अधिनियम, नियम, आदेशा इ.चे पाळन संस्थेने करणे आवश्‍यक राहील. 
(३) शाळेच्या बाबतीत मुळ शासन परवानगीच्या व मान्यतेच्या कोणत्याही अटी व शातींमध्ये बदल होणार 
नाहीत. 
(3) सदर शाळा मुळ ठिकाणी अनुदानाच्या ज्या तत्वावर कार्यरत होती, त्याच तत्वावर स्थलांतरीत 
ठिकाणी कार्यरत राहील. 
(५) सदर स्थलांतरासंदर्भात शासनाकडे अथवा शिक्षण विभागाच्या क्षेत्रिय अधिकाऱ्यांकडे कोणत्याही 
प्रकारच्या तक्रारी वा आक्षेप आल्यास किंवा स्थलांतरासंदर्भातीळ अटींचा भंग झाल्याचे निदर्शनास 
आल्यास स्थलांतर रद्द करण्याचे अधिकार शासनास राहतील. 


शासन निर्णय क्रमांक : माशास्थ ३३२०/प्र.क्र.४२९/एसएम-१ 
२. सदर शाळेची सन २०१९-२० ची संच मान्यता झालेनंतर विभागीय शिक्षण उपसंचालक, लातूर 
विभाग, लातूर यांनी सदर शाळेच्या स्थलांतराबाबत पुढील कार्यवाही १५ दिवसांत करावी व केलेल्या 
कार्यवाहीबाबत शासनास अवगत करावे. 

सदर are निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ~www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२१०२२६१७४६०५६६२१ असा आहे. हा शासन निर्णय 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Pravin Rajaram 


Pravin Rajaram trr 


DN: CN = Pravin Rajaram Mundhe, C = 
IN, S = Maharashtra, O = Government 


M un d h e Of Maharashtra, OU = School 


Education and Sports Department 
Date: 2021.02.26 17:54:53 +05'30' 


(प्रविण मुंढे) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१. शिक्षण संचालक (माध्यमिक व उच्च माध्यमिक), महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
२. विभागीय शिक्षण उपसंचालक, लातूर विभाग, लातूर 
३. शिक्षणाधिकारी (माध्यमिक), जिल्हा परिषद, उस्मानाबाद 
४. अध्यक्ष/ सचिव, जनजागृती युवक मंडळ, होळी, ता.ळोहारा, जि.उस्मानाबाद 
५. निवडनस्ती ( एसएम-१. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


